विकिपीडिया 
जोशी की कांबळे 


जोशी की कांबळे हा सन २००८ मधील शेखर सरतांडेल 
दिग्दर्शित एक मराठी चित्रपट आहे. 'आरक्षण' या 
संकल्पनेवर विषयावर आधारीत हा चित्रपट आहे. एका 
हिंदू ब्राह्मण कुटुंबात (जोशी) जन्मलेल्या परंतु एका बौद्ध 
अनुसूचित जातीच्या (कांबळे) कुटुंबात वाढलेल्या नायक 
मुलाची ही कथा आहे. चित्रपटात अभिनेता अमेय वाघ 
प्रमुख भूमिकेत आहेत तसेच रामदास आठवले हेही 
पाहुणे कलाकार आहेत. 


कलाकार 


ग अमेय वाघ 

ग प्रदिप वेलणकर 
ग मेघना वैद्य 

ग उदय सबनीस 

ग अमिता खोपकर 
ग संजय मोने 

७ देवयानी देशमुख 
ग संजीवन शिरगांवकर 
ग विद्या पटवर्धन 
ग धनंजय मांद्रेकर 
ग सतीश सलागरे 
७ विनायक दिवेकर 
ग जनार्दन लवंगारे 


गीते 


ग आरक्षण आारक्षण आम्हा हवे हे संरक्षण 
ग भीयरावांचा जयजयकार 
ग उकारा जादि अनंता 


संदर्भ 


1. "जोशी की कांबळे" (https:/ww.marathifilmd 


ata.com/chitrapatjoshi-ki-kambale/). 
मराठी चित्रपट सूची (इंग्रजी भाषेत). 2020-02-20 


रोजी पाहिले. 


दिग्दर्शन 

निर्मिती 
कथा 

पटकथा 


जोझी की कांबळे 
शेखर सरतांडेल 
आदिशक्ती फिल्म्स 
श्रीधर तिळवे 
श्रीधर तिळवे, होखर सरतांडेल 


प्रमुख कलाकार अमेय वाघ, प्रदिप वेलणकर, मेघना वैद्य, उदय 


संवाद 
संकलन 
छाया 
कला 
गीते 


संगीत 
ध्वनी 


पार्श्वगायन 


नृत्यदिग्दर्शन 
वेशभूषा 
रंगभूषा 
देश 
भाषा 
प्रदर्शित 
अवधी 


सबनीस, अमिता खोपकर, संजय मोने, 
देवयानी देशमुख, संजीवन शिरगांवकर, विद्या 
पटवर्धन, धनंजय मांद्रेकर, सतीश सलागरे, 
विनायक दिवेकर, जनार्दन लवंगारे 

श्रीधर तिळवे, शेखर सरतांडेल 

राज सुर्वे 

छायालेखन :राजदत्त रवणकर 

विनायक काटकर, मंगेश साळवी 

आरक्षण आरक्षण आम्हा हवे हे संरक्षण, 
भीमरावांचा जयजयकार, ॐकारा आदि 
अनंता 

गीतलेखन:यङावंत देव, राम उगांवकर, शेखर 
सरतांडेल 

किरण राज, देवदत्त साबळे, यशवंत देव 
पार्श्वसंगीत: मिलींद हाटे, संदेश हाटे 
ध्वनिमुद्रक : राजेंद्र हेगडे 

पुनः ध्वनिमुद्रण : शशी नायर 

सुरेश वाडकर, उपेन्द्र भट, माधुरी करमरकर, 
सोनाली कर्णिक, सुजाता पटवा, सुनील बर्वे, 
प्रसाद ओक, राहुल भोसले, सीमा देशमुख, 
मेघना वैद्य 


प्रदिप कालेकर, अरूण गायकवाड 
अश्विनी जाधव 

प्रशांत उजवणे 

भारत 

मराठी 

१० जून २००८ 

८३ मिनिटे 


"https://mr. wikipedia.org/windex.php?title=जोशी_की_कांबळे&०।५।५=1777098" पासून हुडकले 


या पानातील शेवटचा बदल २६ एप्रिल २०२० रोजी १५:३१ वाजता केला गेला. 


येथील मजकूर हा क्रियेटीव्ह कॉमन्स अट्रीब्युझन-शेअरअलाईक लायसन्स अंतर्गत उपलब्ध आहे; अतिरिक्त अटी लागू असू झाकतात. हे संकेतस्थळ 
वापरुन आपण याच्या वापरण्याच्या अटी आणि गोपनीयता धोरणांचे पालन करण्यास आपली सहमती देत आहात. Wikipedia® हे Wikimedia 
Foundation, Ic. एक ना-नफा ना-तोटा संस्थेचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. 


